सार्वजनिक बांधकाम विभागातील 
अधिकारी / कर्मचारी यांना "कर्मयोगी 
भारत" पोर्टलवर प्रशिक्षण देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण- २०२३/प्र.क्र.१२०/प्रशा-३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४००३२. 
दिनांक : २ ऑगस्ट, २०२३ 


वाचा- समक्रमांकाचे दिनांक ५.७.२०२३ चे परिपत्रक. 


शासन परिपत्रक- 

केंद्र शासनाने “कर्मयोगी भारत" नावाने शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना प्रशिक्षण 
देण्यासाठी ऑनलाईन पोर्टल सुरु केलेले आहे. या प्रशिक्षण पोर्टलवर अनेक उपयुक्त प्रशिक्षणे 
विनाशुल्क उपलब्ध आहेत. सदर पोर्टलचा वापर करुन राज्यातील सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांनी 
विविध प्रकारची उपयुक्‍त प्रशिक्षणे घेणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार “कर्मयोगी भारत" पोर्टलवरील 
विविध प्रशिक्षणे घेणे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी यांना दिनांक 
५.७.२०२३ च्या परिपत्रकान्वये अनिवार्य करण्यात आळे आहे. 


२. सार्वजनिक बांधकाम विभागामधीळ सर्व अधिकारी/कर्मचारी (क्षेत्रीय कार्यालयांसह) यांनी 
आठवडयातून “कर्मयोगी भारत" पोर्टलवरील किमान एक प्रशिक्षण घेण्याची कार्यवाही नियमितपणे 
करण्यात यावी. 


३. सार्वजनिक बांधकाम विभागामधील सर्व मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता यांनी त्यांचे 
अधिनस्त सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांना ते कार्यरत असलेल्या ठिकाणी - ऑनलाईन प्रशिक्षण 
घेण्यासाठी सर्व संबंधिताना आदेश द्यावेत व कार्यपूर्तीचा अहवाल दरमहा सादर करावा. 


४. सदरचे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या  ७९//५/.गीक्ीचा58.9०न या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून, त्यांचा संगणक सांकेतांक 
२०२३०८०३११३०२५३५१८ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by POOJA BHASKAR UDAWANT 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 
WORKS DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=3a2 1 6aeb67842b82e08ea38ee54 1 73f5a527cd40299F 


d7cb1 35e0abc12d5ab49, 
pseudonym=F9345CFD89BE8F 3E65EFOE9FCEBBO1B03D01EB1 
1, 
serialNumber=COBDDEC9E386D4BD 1D8C491 13A8F429650B2 
609DEAOBDA6E1 ED8FDSSAODEASFD, cn=POOJA BHASKAR 
UDAWANT a4 

Date: 2023.08.03 11:31:49 +05'30' 

(पुजा भा. उदावंत) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२. सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 
३. सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण- २०२३/प्र.क्र.१२०/प्रशा-३ 


४. सर्व मुख्यअभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 
५. सर्व सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. सर्व कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


